तळा, जिल्हा रायगड येथील ग्रामीण 
रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीच्या उर्वरित 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२४१/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष- 


३/टे-६/ ग्रारुतळाउर्वरितबांधकाम/१०७२९-७३०/२२, दि.०१.०८.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


दिनांक २४.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये, ग्रामीण रुग्णालय तळा जिल्हा रायगड येथील 


३० खाटांच्या मुख्य इमारत बांधकामास रुपये ४५०.०० लक्ष इतक्या VHA प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आली होती. सदर आदेझ्ानुसार इमारतीचा एक भाग पूर्ण करण्यात आला आहे. आता 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे दि. ०१.०८.२०२२ च्या पत्रान्वये, मौजे 


तळा जिल्हा रायगड येथील ग्रामीण रुग्णालय मुख्य इमारत (टप्पा-२) रू.१२१४.५९ लक्ष च्या 


अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 


केला आहे. सदर अंदाजपत्रक सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय 


घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
अधिक्षक अभियंता ॥)// यांनी तपासणी करुन Revised Recapulation sheet नुसार 


सदर कामाचे अंदाजपत्रक रु. १२१४.५९ लक्ष प्रस्तावित केले आहे. सोबत जोडलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२४१/ आरोग्य-३अ 


RECAPITULATION SHEET प्रमाणे खालील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे:- 
अटीव शर्ती :- 

१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वस्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी 

४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियत व्ययामधून करण्यात यावा. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन निर्णय क्र.वीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२.दि.७/७/२०१७ 
अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्रात करुनच सदर 


३. 


कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


सदर रुग्णालय मुख्य इमारत उर्वरित बांधकामाकरीता येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली 


मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष 
“8240 - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली 
खर्च, 
०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), 
११०- रुग्णालये व दवाखाने, 
०४- सार्वजनिक आरोग्य, 
qos - सामूहिक आरोग्य केंद्र, 
(००) (०१ - मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१) 
५३- मोठी बांधकामे” 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२४१/ आरोग्य-३अ 


४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१ अनुसार 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२३११३१०६१२१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO 
SHIVDAS | 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 

DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807 
ba459543ed1 9dc809F2f1 50cfde447009, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5523 190302520891 1890F585 


14593563E9788A66733F9A7E0D1A4540836 
59841, cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 
Date: 2024.01.23 14:48:51 +05'30' 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


- महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


३. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ ठाणे. 
. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

९. 


वित्त विभाग ( विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई 


१०.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


WZ) OS. प: 


Construction of main building (Balance work and other civil work) of 30 Bedded Rural 
Hospital at Tala , Tal. Tala, Dist Raigad 


Recapitulation sheet 


ae Ce ey Re 
Ground Floor (Area 1739.70 Bee a ळी 
Post Mortem Room, Guarrage, | | sors 
generator Room, Ambulance Parking |Detailed Estimate 9013927.69 
‘Area 452.12 

Total ______|_________ Sub Total (a) | 43291270.20 
GSE SEE EEE Re 
———— 

Ramp for Handicaps ee eee ee 
Peer 
eee 0. SaaS 
ieee (poe 
add 5% water supply Sanitary work & 

Led as 
Eee) ० ०० (ree 
(A Spee 
Firefighting 2% Se Gees: Cones 
० र | eee aE 
i ee sees ७ 
ia ह See ee: 
(RES Da 0 00. eae 
aes 
Land Development (Detailed Detailed Estimate Ed 
Estimate 

Ea De Dees See 
२ 
Gna ate 
Detailed Estimate aaa: 
कळलाच eS eee 
र Ne 
Ee Ee 
IER SEEN es Sa 
p 
ee Ca WAR Oa ee, 
Terrace Roof Covering Detailed Estimate 22-45 
2 0 eee 
ney Rese Ley Eire 
Under ground Water main storage 

ES Seen: Hee ee 
en sees Sen 
eas IEE य sere 
Generator ; af 

० eters ee See, 
eee eee eS 


etl le | कक 
| See TC Ts A, aS 
SS SA Sa TEATS 
2...“ a ey eS ae 
| Total || ४०८०८०५२३७"? 
rn es See 
८०२ ७ 0. 22.2) 
Add 1% for green building (On a ०० ey eee 
add 12% GST (On P ee ee eee 
je GES See Ee 
rt A हहत 
Add 5% Municipal Corporation Area et 
०५0७५0 a | | ||| 
fees (On P 

Add Centage Charges 5% (On P Rescate nee RENE iets 
Royalty & Testing Charges [inn Seer NS | 
| Total ST 565 |1 | Teo @D) | 24519088..74 
Rensaces 

aa 


